राज्यातील तलाव जलाऱयातीळ पिंजरा 
पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पाद्वारे प्राप्त 
होणारी रक्‍कम जमा करण्याकरिता व जमा 
होणारी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करून विभागास 
उपलब्ध करून देण्याकरिता नवीन लेखाशीर्ष 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यवि-२०२३/प्र.क्र.१९९/पदुम-१३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - २४ जून, २०२४ 


वाचा- 


१) शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि- मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र.९८/पदुम-१३ दिनांक १८/०१/२०२३ 
२) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाचा प्रस्ताव जा.क्र.मत्स्य/भू/०२०९०५/१३८/२०२१- 
२२/३१७ दि.२०/०९/२०२३ 


प्रस्तावना - 
राज्यातील कुपोषणाची समस्या हाताळण्याकरिता प्रथिनयुक्त खाद्य पदार्थाची उपलब्धता 

वाढवण्याकरीता व राज्यात मत्स्यउत्पादनात वाढ करुन रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देझाने 
वाचा क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणेकरिता सुधारीत 
धोरण अंमलात आले आहे. या शासन निर्णयान्वये पिंजरा पध्दतीने मत्स्य संवर्धनासाठी 
मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत ठेक्याने देण्यात येणाऱ्या १५ हेक्‍टर पेक्षा कमी नसलेल्या सर्व 
TORT (ज्या जलाहयाची खोली किमान ०४ मीटर) खोलीच्या एकूण जलाऱयाच्या १% 
जलक्षेत्र पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धनाकरीता sear देण्यात येते. 

सदर पिंजरा प्रकल्प जलक्षेत्र वाटप भाडे प्रती पिंजरा प्रती वर्ष रु. ४०००/- प्रमाणे पिंजरा 
प्रकल्पधारकाकडून आकारण्यात येते. dea /जलाडायांमधील पिंजरा मत्स्यसंवर्धन 
कार्यक्रमाव्दारे मिळणारा ३०% महसूल सद्यस्थितीत तलाव ठेका धारणांतर्गत प्राप्त २०% 
निधीप्रमाणे विभागाच्या खात्याअंतर्गत जमा करण्यात येतो. 

वाचा क्र. १ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
dard /जलाडऱयांमधील पिंजरा मत्स्यसंवर्धन कार्यक्रमाव्दारे मिळणारा ३०% महसूल स्वतंत्र 
ळेखाशीष प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये जमा करण्यात येईल असे नमुद केले आहे. 
सबब, तलाव /जलाडायांमधीळ पिंजरा मत्स्यसंवर्धनाद्वारे प्राप्त होणारी ३०% रक्‍कम जमा 
करण्याकरिता व जमा होणारी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करून विभागास उपलब्ध करून 
देण्याकरिता नव्याने लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०२३/प्र.क्र.१९९/पदुम-१३ 


शासन निर्णय - 


राज्यातील तलाव /जलाठायांमधीळ पिंजरा मत्स्यसंवर्धनाद्वारे प्राप्त होणारी 30% रक्‍कम 


जमा करण्याकरिता व जमा होणारी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करून विभागास उपलब्ध करून 
देण्याकरिता नव्याने लेखाशिर्ष उघडण्यास नियोजन, वित्त विभाग व महालेखाकार कार्यालयाने 
मान्यता दिलेली आहे. मा. महाळेखाकार यांच्या मान्यतेनंतर सदर लेखाशीर्षाकरिता सांकेताक 


उपलब्ध करुन देण्याची विनंती वित्त विभागास केली असता सदर विभागाने खालीलप्रमाणे नविन 


OUI उपलब्ध करुन दिलेले आहे. 
जमेचे लेखाशिर्ष - 
अ.क्र. | योजनेचे नाव लेखाशीर्ष (मराठी) लेखाशीर्ष इंग्रजी 
पिंजरा ०४०५- मत्स्यव्यवसाय 2405- fisheries 
मत्स्यसंवर्धनाद्वारे HTT | ०११ भाडे ता 
होणारा ३० टक्के | (00) ie pee 
भाडेपट्टा (००(०२) पिंजरा पध्दतीने a a Sane 
: ease 
मत्स्यसंवर्धनाद्वारे प्राप्त होणारा आ. are 
भाडेपट्टा money received through 
30% भाडेपट्टा cage fisheries 
०४०५ ०१८९ 
0405 0189 
खर्चाचे लेखाशिर्ष - 
अ.क्र. | योजनेचे नाव लेखाशीर्ष (मराठी) लेखाशीर्ष इंग्रजी 
तलाव मागणी क्र. डी-०६ Demand No.D-06 
/जलाडयाच्या २४०५- मत्स्यव्यवसाय 9 pene 
ठिकाणी मुलभूत | oo 101-inland fisheris 
सुविधा निर्माण करणे | १०१-गोड्या पाण्यातील | (01)-inland fisheris 
मत्स्यव्यवसाय (01) (05_) creation of 
(०१)-गोड्या पाण्यातील basic facilities at the 
मत्स्यव्यवसाय sites of 


(09) (04) तलाव /जलाडायाच्या 
ठिकाणी मुलभूत सुविधा निर्माण 
करणे (अनिवार्य) 

(२४०५ ८२५४) 


lake/reservoirs 
(2405 8254) 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१/का-१४३१, 


दि.०२/०१/२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०/२०२४/व्यय-२, दि. 


२३/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०२३/प्र.क्र.१९९/पदुम-१३ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०६२४१७२९४४१५०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igned by KISHOR MAHADEO JAKHATE 


ly 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
‘AND ADF DEPARTMENT, 
144! 


591 7d0a21fbab36d7cOff41e09863c93a2e62 
b0c01da16b7a161, postalCode=41 


J A K H AT E serialNumber=032A6ACBFD529D66DD76E26EAB14B28C6DD07D2 
F776E529B44BA2CB45324C503, १९5401 MAHADEO JAKHATE 
D 2024.06.24 17:43:25 +05'30' 
(कि. म. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 

११) प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

१२) सर्व सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 

) महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुबंई / नागपूर 
) अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकरी, मुंबई 
) 
) 
) 


१५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१७) सहसंचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर मुंबई 
८)वित्त विभाग( व्यय-२) , मंत्रालय,मुंबई 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


